सातारा जिल्ह्यातील सातारा तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.८४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २६ जून, २०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
क्र.मुअ(पुणे/का-२/रेशा/३६/१०३४/२०१९ दि. २०/०२/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये सातारा 
जिल्ह्यातील सातारा तालुक्यातील ४ इ.जि.मा. रस्त्यांची एकत्रितपणे प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, सातारा यांनी सदर रस्ता दर्जोन्नत 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर प्रस्तावित रस्त्यांवर अंगापूर येथे प्रसिध्द मंदिर असून वर्णे येथे भैरवनाथ मंदिर आहे. या 
ठिकाणी यात्रेनिमित्त मोठ्या प्रमाणात भाविक येत असतात. तसेच प्रस्तावित रस्ता ऊस वाहतूक व शेतीमाल 
वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. सदर रस्त्यांचे महत्त्व विचारात घेता रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
सातारा यांची मागणी विचारात घेऊन सातारा जिल्ह्यातील सातारा तालुक्‍यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत | दर्जोन्नती 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा व करावया | नंतरचा 
क्रमांक लांबी ची लांबी | क्रमांक 
इतर जिल्हा (०/०० ते ८/००) प्रमुख 
| . | RAT. १४०ते ब्रम्हपुरी - अंगापूर - मार्ग- ८७ ८.०० कि.मी. ३०.८०० । जिल्हा 
निगडी - कामेरी - फत्यापूर - इतर जिल्हा | (०/०० ते ५/८००) | कि.मी. | मार्ग-११० 
देशमुखनगर - जावळवाडी फाटा - मार्ग-५४ ५.८०० कि.मी. 
वेणेगांव - कोपर्डे - तुकाईचीवाडी - (१३/०० ते १४/७००) 
कालगांव रस्ता. इतर जिल्हा १.७०० कि.मी. 
मार्ग-५८ । (१५/७०० ते 29/00) 
५.३०० कि.मी. 
इतर जिल्हा | (०/०० ते १०/००) 
मार्ग-४७ १०.०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.८४/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील सातारा जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 30.400 कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२७३०.८१० + ३०.८००) 
म्हणजेच २७६१.६१० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३०.८०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (२८६४.९८० - ३०.८००) म्हणजेच २८३४.१८० कि. मी. इतकी होईल. 


हाशासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०६२६१२२४३४३११८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DN: c= Government it Of Maharashti =Public Work: 
Waroo p Department, postalCode400032, st=M 
'3930fb 14491 b85ab7752c1dc4f2e3b8db33e2a8a322 
d2dcfb496a3a97175, 


ialNumber=427875b948dcfc3f94a3399319f923cb42f66fb0eS 
(1 a ४3 mM a | p U re 2¢213e8a174114e57cc46, cn=Swaroop Tukaram Raipu 


2019.06.26 16:41:08 +05'30' 


(स्वरूप रायपुरे) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,सातारा. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सातारा (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


“०? (२ (5. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


